सन २०१९-२० या चालू आर्थिक वर्षासाठी 
लेखाशिर्ष २२३५ ११४७ अंतर्गत वित्त विभागाने 
उपलब्ध करून दिलेल्या प्रमाणात निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बालगृ-२०१९/प्र.क्र.१४/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- १७ मार्च, २०२०. 
वाचा :- 

१. महिला व बाल विकास शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-०८, दि. १५/०६/२०१९. 
२. महिला व बाल विकास शासन निर्णय क्र. बालगृ-२०१९/प्र.क्र.१४/का-०८, दि. १३/०८/२०१९. 
३. झासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र. ९२ /अर्थ-३, दि. १३/०३/२०२० 


प्रस्तावना :- 


मागणी क्र. एक्स-१, मुख्य लेखाशिर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाजकल्याण, १०२, 
बाल कल्याण, (०५) निराश्रित बालकांसाठी संस्थेत्तर सेवा, (०५) (०२) निरीश्रित बालकांसाठी संस्थेत्तर सेवा 
(कार्यक्रम), (२२३५ ११४७, या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी महिला व बाल विकास 
विभागांतर्गत निराश्रीत बालकांसाठीच्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदानासाठी ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) या बाबीअंतर्गत रु. ६१४०.२१ लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित असून यापैकी रु. ३४८०.७४ लक्ष निधी 
संदर्भ क्र. १ व २ वरील झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. आता संदर्भ क्र. २ वरील परिपत्रकान्वये 
वित्त विभागाने महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१९ अन्वये अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या सुधारीत 
अंदाजाच्या मर्यादेत निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर वितरीत केला आहे. त्यानुसार 
उपरोक्त लेखाशिर्षाअंतर्गत ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबीसाठी सुधारीत अंदाजाच्या मर्यादेत निधी 
आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्र. एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, 
समाजकल्याण, १०२, बाल कल्याण, (०५) निराश्रित बालकांसाठी PA सेवा, (०५) (०२) निरीश्रित बालकांसाठी 
संस्थेत्तर सेवा (कार्यक्रम), (२२३५ ११४७), या लेखाशिर्षाअंतर्गत ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या उद्दीष्टाकरीता 
सुधारीत अंदाजाच्या मर्यादेत रकाना क्र. ५ नुसार रु. १४८०.७७ लक्ष इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, 
पुणे यांना वितरीत करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लक्ष) 
उद्दीष्ट अर्थसंकल्पित सुधारीत | यापुर्वीवितरीत | प्रस्तावित 
अंदाज अंदाज निधी वितरण 
1१ | 2 3 1 ४ | ५ 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ६१४०.२१ ४९६१.५१ 380,98 १४८०.७७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बाळगृ-२०१९/प्र.क्र.१४/का-०८ 


२. हा झासन निर्णया वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ मधील परिपपत्रकातील मार्गदर्शक सुचना व वित्त विभागाने 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००३१७१५५७११०९३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAVINDRA 
SITARAM JARANDE “= 


i739 
2181064, ou=WOMEN AND CHILD DEVLOPMENT, 

IMENT OF MAHARASHTRA, cn=RAVINDRA SITARAM JARANDE 
.03.17 15:59:30 405'30' 


(र. सि. जरांडे ) 
उप सचिव (अ.का.), महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५) मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

) महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१०) महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

११) सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

१३) कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१४) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 

१५) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१६) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१७) सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१८) सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९) निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


